अवर सचिव पदावरून 


उपसचिव पदावर तदर्थ 
पदोन्नतीने दिलेल्या पदस्थापनेत 
बदल करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 


शासन आदेश क्रमांक :- संकिर्ण-२०१८/ प्र.क्र.१४० (भाग-१ (१)/का.१४ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- १२ जून, २०१९ 


आदेडा :- 


संदर्भ- शासन seal समक्रमांक दि.३१.०५.२०१९ 


संदर्भाधीन आदेशान्वये मंत्रालयीन विभागातील श्री.ए.का.गागरे, अवर सचिव, सामान्य प्रशासन 


विभाग (प्रतिनि- राज्यमंत्री) यांना आदेशाच्या दिनांकापासून उप सचिव पदावर पदोन्नती देण्यात येऊन 


पदोन्नतीनंतरची पदस्थापना सहकार पणन व gaa विभागात करण्यात आली होती. आता सदर 


आदेशामध्ये अंशत: बदल करून श्री.ए.का.गागरे, यांची सुधारीत पदस्थापना पुढील प्रमाणे करण्यात येत 


आहे. 
अ. । अवर सचिवांचे | सध्याचा विभाग | पदोन्नतीनंतर | सुधारीत पदस्थापनेचा 
क्र. नाव पदस्थापनेचा विभाग 
विभाग 
key २ ३ pw पु 
| श्री.ए.का.गागरे | सामान्य प्रशासन | सहकार, प्रपत्र बढती- मा.राज्यमंत्री, 
विभाग पणन व बंदरे, वैद्यकीय शिक्षण, 
(प्रतिनि- वस्त्रोद्योग माहिती व तंत्रज्ञान, अन्न व 
राज्यमंत्री) विभाग नागरी पुरवठा आणि ग्राहक 
संरक्षण 


२.  श्री.ए.का.गागरे यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेत्तर सेवा आणि निलंबन, 


बडतर्फी व सेवेतून काढून टाकणे यांच्या काळातील प्रदाने) नियम, १९८१ मधील नियम vo, 


परिशिष्ट-२, अट क्र.१८ नुसार तदर्थ स्वरूपात प्रतिनियुक्‍तीच्या कार्यकालात प्रपत्र बढती (पदोन्नती) 


देण्यात येत आहे. सदर तरतुदीनुसार प्रपत्र बढतीचा कालावधी हा आदेशाच्या दिनांकापासून ६ 


महिन्यांचा राहील. त्यानंतर सदर अधिकाऱ्याने मंत्रालयीन विभागात उप सचिव पदावर हजर होणे 


आवर्यक राहील. 


शासन आदेश क्रमांकः संकिर्ण-२०१८/ प्र.क्र.१४० (भाग-१ (१)/का.१४ 


३. संदर्भाधिन आदेशातील उर्वरित अटी व शर्ती कायम राहतील. 


8. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर प्रसिध्द 


करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१९०६१२२०२१३२८९०७ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


&. 
७, 
८. 


igned by Imtiyaz Mushtaque Ki 
eB c= IN, 0= Government Of Maharashtra, ou=General 
Imti yaz partment, postalcode~400032 
; ff9b0bb07e3c6556e724501d0cSea5c63b 
4९ 8: 
M u ५ h t a u e Ka Z | 7a529748c5e7c1ba7a66e81c654ba3c492fda5 
b29e076241db1ba213ddedf4e, cn=I 


2019.06.12 21:25:39 +05'30 


(इ.मु.काझी) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, 

. मा.मुख्यमंत्र्यांचे अ.मु.स. 

. अ.मु.स. (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

. अ.मु.स./प्रधान सचिव/सचिव- सामान्य प्रशासन विभाग/ सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, 


मंत्रालय, मुंबई 


. सह/उप सचिव (आस्थापना), सामान्य प्रशासन विभाग/ सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, 


मंत्रालय, मुंबई ६. 
सह सचिव, साप्रवि/कार्या.२१ (आस्थापना), मंत्रालय, मुंबई-३२. 
संबंधित अधिकारी, विभागामार्फत 


निवड नस्ती-१४. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


